मौजे कोर्टी Aled, ता.बल्लारपूर ,जि.चंद्रपूर येथे 
भारत राखीव बटालियन क्र.४ व मौजे शिसा उदेगांव 
व हिंगाणा शिवार, ता.अकोला, जि.अकोला येथे 
भारत राखीव बटालियन क्र.५,तसेच पोलीस 
प्रशिक्षण केंद्र, हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, 
जि.जळगांव येथे राज्य राखीव पोलीस बळ गट 
निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


= 


Ee) 
— 


संचाळक(पोलीस वित्त),गृह मंत्रालय,भारत wor ad दिल्ली यांचे पत्र 

.1§099/90/2099-PF.IV, दि.१०.०२.२०१६. 

अपर पोलीस महासंचालक(नि. Ta) WA महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 

मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/आयआरबी/२०५/२०१६, दि.३०.०७.२०१६. 

सहायक पोलीस महानिरीक्षक(नि. व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र 

राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/आयआरबी/२०५/२०१६, दि.०२.०६.२०१८. 

४) अपर पोलीस महासंचालक(नि. व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/रारापोबळ नवीन गट/६४/२०१८, 
दि.१८.०३.२०१९. 

५) अपर पोलीस महासंचालक(नि. FG) Se महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 

मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/आयआरबी/२०५/२०१६, दि.१९.०७.२०१९. 


> 


AN 
~~ 


प्रस्तावना:- 

राज्य शासनास कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित असलेली त्यांची कर्तव्ये वेळेवर व 
परिणामकारकरित्या पार पाडता यावी या दृष्टीकोनातून तसेच इतर राज्यांनाही मदत करता यावी, 
यासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार/पत्रानुसार राज्यामध्ये गोंदिया, औरंगाबाद व कोल्हापूर येथे 
भारत राखीव बटालियनची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर बटालियन हे इष्टतम क्षमतेने 
कार्यरत असून नक्षलविरोधी अभियानामध्ये दिर्घ आणि लघु कालावधीच्या गस्ती, नाकाबंदी, 
आठवडेबाजार बंदोबस्त तसेच पोलीस ठाण्यांना संरक्षण इ. बाबी हाताळल्या जात आहेत. या 
बटालियन व्यतिरिक्त आणखी दोन बटालियन नव्याने मंजूर केल्यास नक्षलग्रस्त कारवाया तसेच 
कायदा व सुव्यवस्था हाताळणे सुकर होईल. त्यानुषंगाने राज्यासाठी नवीन बटालियन मंजुर 


शासन निर्णय क्रमांकः AKA ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


करण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयास विनंती करण्यात आली होती. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील 
दि.१०.०२.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी दोन नवीन भारत राखीव बटालियन 
मंजुर केल्याचे कळविले आहे. 

उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथीळ दि.३०.०७.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये अपर पोलीस 
महासंचालक(नि. व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय यांनी अंतिमरित्या मौजे कोर्टी 
मोक्‍ता,ता.बल्लारपूर ,जि.चंद्रपूर येथे भारत राखीव बटालियन क्र.४ व मौजे Bra उदेगांव व हिंगाणा 
शिवार,ता.अकोला,जि.अकोला येथे भारत राखीव बटालियन क्र.५,तसेच पोळीस प्रशिक्षण केंद्र, 
हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथे राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१९ स्थापन 
करण्याची बाब विचाराधीन होती. याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 


मौजे कोर्टी मोक्‍ता,ता.बल्लारपूर ,जि.चंद्रपूर येथे भारत राखीव बटालियन क्र.४ व मौजे 
Bra उदेगांव व हिंगाणा शिवार,ता.अकोला,जि.अकोला येथे भारत राखीव बटालियन क्र.५,तसेच 
पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथे राज्य राखीव पोलीस बल 
गट क्र.१९ निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दि.२९.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत ०२ भारत राखीव 
बटालियन व ०१ राज्य राखीव पोलीस बळाचा गटासाठी आवश्‍यक पदांच्या १/३ पदे निर्माण 
करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. उक्त नवनिर्मित मौजे कोर्टी मोक्‍ता,ता.बल्लारपूर ,जि.चंद्रपूर येथील भारत राखीव 

बटालियन क्र.४ करीता सदर झासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ" मध्ये नमूद केलेली 
विविध संवर्गातील एकुण ३३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. उक्त नवनिर्मित मौजे शिसा उदेगांव व हिंगाणा शिवार,ता.अकोला,जि.अकोला येथील भारत 
राखीव बटालियन क्र.५ करीता सदर शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-ब" मध्ये नमूद 
केलेली विविध संवर्गातील एकुण ३३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

. उक्त नवनिर्मित पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथील 
राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र.१९ करीता सदर TRA निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-क" 
मध्ये नमूद केलेली विविध संवर्गातील एकुण ४६१ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


aN 


उपरोक्त मान्यता देण्यात आलेल्या भारत राखीव बटालीयनच्या पदांची भरती ही hs शासनाने 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१०.०२.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनानुसार 
करण्यात यावी. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः AKA ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


३. उक्त मोजे कोर्टी मोक्‍्ता,ता.बल़्लारपूर ,जि.चंद्रपूर येथे भारत राखीव बटालियन क्र.४ व 
मौजे शिसा उदेगांव व हिंगाणा शिवार,ता.अकोला,जि.अकोला येथे भारत राखीव बटालियन 
क्र.५ निर्माण करण्यासाठी उपरोक्‍त एकुण ६७२ पदे निर्माण करण्यासाठी येणारा आवर्ती खर्च 
रु.२७,४९,९२,९६०/- ( अक्षरी रु.सत्तावीस कोटी एकोणपन्नास GSI VA हजार AHal साठ 
रुपये फक्त) व अनावर्ती खर्च सदर शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-ड" मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे रु.१६३,४५,५८,४८६/- ( अक्षरी vw. vp त्र्येसष्ट कोटी पंचेचाळीस ळाख अट्ठावन्न 
हजार चारशे Bevan रुपये फक्त) इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात येत आहे. 

सदरचा खर्च हा “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस,०४७१-भारत राखीव बटाळीयन” 
या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. हा खर्च भागविण्यासाठी आवश्‍यक असलेला निधी 
उपलब्ध करुन घेण्यासाठी पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 
8. तसेच उक्त पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथे 
राज्य राखीव WSR बल गट क्र.१९ निर्माण करण्यासाठी उपरोक्त एकुण ४६१ निर्माण 
करण्यासाठी येणारा आवर्ती खर्च रु.१९,०९,१२,३९२/- (अक्षरी रु.एकोणीस कोटी नऊ लाख 
बारा हजार Ga Vad फक्त) व अनावर्ती खर्च सदर शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-इ" 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रु.८१,०१,९७,४८२/- (अक्षरी रु. एक्याऐंशी कोटी एक लाख सत्त्यान्नव 
हजार चारशे ब्याऐंशी फक्त) इतक्या खर्चास मंजुरी देण्यात येत आहे. 

सदरचा खर्च हा “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस,०१६८-जिल्हा पोलीस बल” या 

SARIS खर्ची टाकण्यात यावा. हा खर्च भागविण्यासाठी आवश्‍यक असलेला निधी 
उपलब्ध करुन घेण्यासाठी पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 
प. तथापि प्रस्तावित मौजे कोर्टी मोक्‍ता,ता.बल्लारपूर ,जि.चंद्रपूर येथे भारत राखीव 
बटालियन क्र.४ व मौजे शिसा उदेगांव व हिंगाणा शिवार,ता.अकोला,जि.अकोला येथे भारत 
राखीव बटालियन क्र.५ ,तसेच पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, 
जि.जळगांव येथे राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१९ साठीच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी व 
त्याअंतर्गत येणारी इतर कार्यालये/ विविध झाखांच्या कार्यालयासाठी इमारती/जागा 
भाडेतत्वावर उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्‍यक असणारा अनावर्ती खर्च उपलब्ध मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यास मान्यता देण्यात आहे. 
६. हासन निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.०७.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीतील मान्यतेनुसार 
व वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४२३/आपुक, दिनांक ३०.०८.२०१९ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१ २९०९१३१८२३५५१०९२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a7 
08cc03eb46cd241a604d42bb, postalCode=400032, 


street=MAIN BUILDING, 2ND 


FLOOR,MANTRALAY,MUMBAI, ou=HOME DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KAILAS ARJUN 
GAIKWAD 


Date: 2019.09.13 18:36:57 +05'30" 


कैलास गायकवाड 
उप सचिव, गृह विभाग 


१.मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


२.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२.अपर पोलीस महासंचालक,राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
१३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र. 
१४. पोलीस अधीक्षक, सर्व जिल्हे. 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 
१८. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
१९. निवडनस्ती कार्यासन पोल-३. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ARS ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : ओपीओ-०३१६/प्र.क्र.१०४/पोल-३, 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र. 


“परिशिष्ट-अ” 


मौजे कोर्टी मोक्‍ता,ता.बल्लारपूर ,जि.चंद्रपूर येथील भारत राखीव बटालियन क्र.४ निर्माण करण्यासाठी 
sara नवीन निर्मिती पदांबाबतचा पदनिहाय तपशिल 


अ.क्र. | पदनाम सातव्या वेतन नवीन पद | नवीन पद कालावधी 
आयोगानुसार निर्मिती । निर्मितीच्या ३/१ 
वेतनस्तर व आव्यक | पदांची संख्या 
वेतनश्रेणी असलेल्या ।)स्तंभ-५ च्या 
पदांची  । एक तृतीयांश 
संख्या पदे( 
शः. | २ ३ 4 & 9 
lial समादेशक 5-२३- धा शिश कायम स्वरुपी 
६७(७9००-२०८(9०० 
२ सहायक समादेशक 5-२०- ३ कायम स्वरुपी 
५६१००-१७७५०० 
३ सहायक समादेडाक / पोलीस | 5-२०- ७ २ कायम स्वरुपी 
उप अधीक्षक ५६१००-१७७५०० 
४ पोलीस निरीक्षक 5-१८- 9 २ कायम स्वरुपी 
४९१००-१५५८०० 
षु पोलीस उप निरीक्षक 5-१४- २३ 9 कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
द सहायक पोलीस उप निरीक्षक | 5-१०- ९ ३ कायम स्वरुपी 
२९२००-९२३०० 
9 चाळक सहायक पोलीस उप | 5-१०- ९ ३ कायम स्वरुपी 
निरीक्षक २९२००-९२३०० 
८ पोलीस हवालदार S-8- १४२ ४६ कायम स्वरुपी 
२६४००-८३६०० 
९ चालक पोलीस हवालदार 5-९- १८ & कायम स्वरुपी 
२६४००-८३६०० 
मि ० = | सडासत्र पोलीस शिपाई 5-७- ५७४ १९१ कायम स्वरुपी 
२१७००-६९१०० 
हि q । चालक पोलीस शिपाई 5-७- शि ०१ ३४ कायम स्वरुपी 
२१७००-६९१०० 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ARH ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


बिनतारी संदेश विभाग 
१२ | पोलीस निरीक्षक बिनतारी 5-१८- (ia a कायम स्वरुपी 
४९१००-१५५८०० 
१३ | पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी | 5-१४- २ | कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
१४ | पोलीस हवालदार 5-९- ४ (| कायम स्वरुपी 
२६४००-८३६०० 
१५ । सडास्त्र पोलीस शिपाई 5-७- २६ ९ कायम स्वरुपी 
२१७००-६९१०० 
मिनेस्टेरीअल स्टाफ/कर्मचारी 
१६ | लघुलेखक 5-१४- गि शिक कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
१७ । प्रमुख लिपीक 5-१३- पॉ | कंत्राटी तत्वावर 
३५४००-११२४०० 
१८ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक S-§- षु २ कंत्राटी तत्वावर 
१९९००-६३२०० 
वर्ग ड कर्मचारी 
१९ ।धोबी S-3- ८ २ कंत्राटी तत्वावर 
१६६००-५२४०० 
२० | न्हावी S-3- 9 २ कंत्राटी तत्वावर 
१६६००-५२४०० 
२१ ।सफाईकामगार 5-१- १५ षु कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
२२ । भोजन सेवक 5-१- ३९ १२ कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
रूग्णालयीन अधिकारी/कर्मचारी 
२३  । वैद्यकीय अधिकारी 5-२०- a I कायम स्वरुपी 
५६१००-१७७५०० 
२४ | परिचारिका 5-१३- शिक (| कंत्राटी तत्वावर 
२५४००-११२४०० 
२५ | कंपाऊडर/मिश्रक 5-१०- २ णि कंत्राटी तत्वावर 
२९२००-९२३०० 
एकूण १००७ | ३३६ 


RREEKRKKKRKEE 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ARS ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : अपीओ-०३१६/प्र.क्र.१०४/पोल-३, 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र. 


“परिशिष्ट-ब” 


मौजे शिसा उदेगांव व हिंगाणा शिवार,ता.अकोला,जि.अकोला येथील भारत राखीव बटालियन क्र.५ 
निर्माण करण्यासाठी आवश्‍यक नवीन निर्मिती पदांबाबतचा पदनिहाय castes 


अ.क्र. | पदनाम सातव्या वेतन नवीन पद | नवीन पद कालावधी 
आयोगानुसार निर्मिती । निर्मितीच्या ३/१ 
वेतनस्तर व आव्यक | पदांची संख्या 
वेतनश्रेणी असलेल्या ।)स्तंभ-५ च्या 
पदांची  । एक तृतीयांश 
संख्या पदे( 
शः. | २ ३ 4 & 9 
lial समादेशक 5-२३- धा शिश कायम स्वरुपी 
६७(७9००-२०८(9०० 
२ सहायक समादेशक 5-२०- ३ कायम स्वरुपी 
५६१००-१७७५०० 
३ सहायक समादेडाक / पोलीस | 5-२०- ७ २ कायम स्वरुपी 
उप अधीक्षक ५६१००-१७७५०० 
४ पोलीस निरीक्षक 5-१८- 9 २ कायम स्वरुपी 
४९१००-१५५८०० 
षु पोलीस उप निरीक्षक 5-१४- २३ 9 कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
द सहायक पोलीस उप निरीक्षक | 5-१०- ९ ३ कायम स्वरुपी 
२९२००-९२३०० 
9 चाळक सहायक पोलीस उप | 5-१०- ९ ३ कायम स्वरुपी 
निरीक्षक २९२००-९२३०० 
८ पोलीस हवालदार S-8- १४२ ४६ कायम स्वरुपी 
२६४००-८३६०० 
९ चालक पोलीस हवालदार 5-९- १८ & कायम स्वरुपी 
२६४००-८३६०० 
मि ० = | सडासत्र पोलीस शिपाई 5-७- ५७४ १९१ कायम स्वरुपी 
२१७००-६९१०० 
हि q । चालक पोलीस शिपाई 5-७- शि ०१ ३४ कायम स्वरुपी 
२१७००-६९१०० 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः AKA ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


बिनतारी संदेश विभाग 
१२ | पोलीस निरीक्षक बिनतारी 5-१८- a rl कायम स्वरुपी 
४९१००-१५५८०० 
१३ | पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी | 5-१४- २ | कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
१४ | पोलीस हवालदार 5-९- ४ शि कायम स्वरुपी 
२६४००-८३६०० 
१५ | सासर पोलीस शिपाई 5-७- २६ ९ कायम स्वरुपी 
२१७००-६९१०० 
मिनेस्टेरीअल स्टाफ/कर्मचारी 
१६ | लघुलेखक 5-१४- a | कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
१७ । प्रमुख लिपीक 5-१३- गि शिंका कंत्राटी तत्वावर 
३५४००-११२४०० 
१८ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक S-§- षु २ कंत्राटी तत्वावर 
१९९००-६३२०० 
वर्ग ड कर्मचारी 
१९ ।धोबी S-3- ८ २ कंत्राटी तत्वावर 
१६६००-५२४०० 
२० | न्हावी 5-३- 9 २ कंत्राटी तत्वावर 
१६६००-५२४०० 
२१ ।सफाईकामगार 5-१- १५ षु कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
२२ । भोजन सेवक 5-१- ३९ १२ कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
रूग्णालयीन अधिकारी/कर्मचारी 
२३  । वैद्यकीय अधिकारी 5-२०- P| शिळी कायम स्वरुपी 
५६१००-१७७५०० 
२४ | परिचारिका 5-१३- a i कंत्राटी तत्वावर 
34800-992¥00 
२५ | कंपाऊडर/मिश्रक 5-१०- २ So कंत्राटी तत्वावर 
२९२००-९२३०० 
एकूण १००७ | ३३६ 


सससससस समम मी 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः AKA ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : ओपीओ-०३१६/प्र.क्र.१०४/पोल-३, 


दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र. 
“परिशिष्ट-क” 


पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, हातनुर-वरणगांव, ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथील राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.१९ 
निर्माण करण्यासाठी आवश्‍यक नवीन निर्मिती पदांबाबतचा पदनिहाय तपशिल 


अ.क्र. | पदनाम सातव्या वेतन नवीन पद | नवीन पद कालावधी 
आयोगानुसार निर्मिती । निर्मितीच्या ३/१ 
वेतनस्तर व आव्यक | पदांची संख्या 
वेतनश्रेणी असलेल्या ।)स्तंभ-५ च्या 
पदांची एक तृतीयांश 
संख्या पदे( 
fie २ ३ दु & 9 
समादेडक S-23- St 1 | कायम स्वरुपी 
६७७००-२०८७०० 
२ सहायक समादेशक S-20- 3 णि कायम स्वरुपी 
५६१००-१७७५०० 
३ सहायक समादेडक / पोलीस | S-2o- ७ शिका कायम स्वरुपी 
उप अधीक्षक ५६१००-१७७५०० 
४ पोलीस निरीक्षक 5-१८- ९ ३ कायम स्वरुपी 
५५१००-१७५१०० 
षु पोलीस उप निरीक्षक 5-१४- २३ 9 कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
द सहायक पोलीस उप निरीक्षक । 5-१०- ७१ 23 कायम स्वरुपी 
२९२००-९२३०० 
७ चाळक सहायक पोळीस उप | 5-१०- ९ ३ कायम स्वरुपी 
निरीक्षक २९२००-९२३०० 
८ पोलीस हवालदार Saks १४२ ४६ कायम स्वरुपी 
२६४००-८३६०० 
९ चालक पोलीस हवालदार 5-९- १८ & कायम स्वरुपी 
२६४००-८३६०० 
aa ० | सठास्त्र पोलीस शिपाई 5-७- ७५३ २५० कायम स्वरुपी 
२१७००-६९१०० 
_ q । चालक wera पोलीस शिपाई  । 5-७- ae 04 ३४ कायम स्वरुपी 
२१७००-६९१०० 
मोटार परिवहन विभाग 
१२ | पोलीस निरीक्षक (मो.प.वि.) 5-१८- शि शिका कायम स्वरुपी 
५५१००-१७५१०० 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः AKA ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


१३ | पोलीस उप निरीक्षक (मो.प.वि.) । 5-१४- शि शि कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
१४ | सहायक पोलीस उप निरीक्षक/ | 5-१०- २ aa कायम स्वरुपी 
पर्यवेक्षक २९२००-९२३०० 
१५ । मोटार वाहन जोडारी-१(सहायक | 5-१०- ९ ३ कायम स्वरुपी 
फौजदार) २९२००-९२३०० 
१६ । मोटार वाहन जोडारी-२(पोलीस | 5-९- ८ २ कायम स्वरुपी 
हवालदार) २६४००-८३६०० 
१७ | मदतनीस S-3- 9 २ कायम स्वरुपी 
१६६००-५२४०० 
बिनतारी संदेश विभाग 
१८ । पोलीस निरीक्षक बिनतारी 5-१८- २ २ कायम स्वरुपी 
५५१००-१७५१०० 
१९ । पोलीस उप निरीक्षक बिनतारी । 5-१४- ३ २ कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
२० । सहायक पोलीस उप निरीक्षक | 5-१०- १२ ४ कायम स्वरुपी 
यंत्रचालक २९२००-९२३०० 
२१ । सहायक पोलीस उप निरीक्षक | 5-१०- षु २ कायम स्वरुपी 
रेडीओ यांत्रिकी २९२००-९२३०० 
२२ । सहायक पोलीस उप निरीक्षक | 5-१०- | 1 | कायम स्वरुपी 
भांडारपाल २९२००-९२३०० 
23 वीजतंत्री 5-८- २ | कायम स्वरुपी 
२५५००-८११०० 
२४ | पोलीस हवालदार यंत्रचालक | 5-९- ४३ १३ कायम स्वरुपी 
२६४००-८३६०० 
२५ = | कर्माळा मदतनीस 5-५- २ i कायम स्वरुपी 
१८०००-५६९०० 
मिनेस्टेरीअल स्टाफ 
२६ | कार्यालय अधीक्षक 5-१४- | 1. | कायम स्वरुपी 
३८६००-१२२८०० 
२७ । सहायक लेखा अधिकारी 5-१५- ia oo कायम स्वरुपी 
४१८००-१३२३०० 
२८ | उच्चश्रेणी लघुलेखक 5-१५- | 4 कायम स्वरुपी 
४४९००-१४२४०० 
२९ । प्रमुख लिपीक 5-१३- ३ (| कंत्राटी तत्वावर 
२३५४००-११२४०० 
३० _। वरिष्ठ श्रेणी लिपीक G2¢= २ कंत्राटी तत्वावर 
२५५००-८११०० 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः AK ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


३१ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक 5-६- षु २ कंत्राटी तत्वावर 
१९९००-६३२०० 
३२ । कार्यालयीन शिपाई 5-१- ३ aa कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
वर्ग ड कर्मचारी 
३३ । प्रमुख स्वयंपाकी 5-५- ८ २ कंत्राटी तत्वावर 
१८०००-५६९०० 
३४ । सहायक स्वयंपाकी 5-३- २४ 9 कंत्राटी तत्वावर 
१६६००५२४०० 
३५ | भोजन सेवक 5-१- ३२ aa q कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
३६ | धोबी 5-३- | ० ३ कंत्राटी तत्वावर 
१६६००-५२४०० 
३७ | न्हावी 5-३- ९ ३ कंत्राटी तत्वावर 
१६६००-५२४०० 
३८ । सफाईकामगार 5-१- 23 ६ कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
३९ ।मोची 5-३- ३ a कंत्राटी तत्वावर 
१६६००-५२४०० 
४० शिंपी 5-३- ३ फां कंत्राटी तत्वावर 
१६६००-५२४०० 
४१ ।माळी 5-१- धि वि कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
रूग्णालयीन अधिकारी/कर्मचारी 
४२ | वैद्यकीय अधिकारी S-2o- 11 ia कायम स्वरुपी 
५६१००-१७७५०० 
४३ | परिचारिका 5-१३- ३ शिडी कंत्राटी तत्वावर 
२५४००-११२४०० 
४४ | कंपाऊडर/मिश्रक 5-१०- (| 1. | कंत्राटी तत्वावर 
२९२००-९२३०० 
४५ | वाडबॉय 5-१- ४ Sood कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
४६ ।आया 5-१- २ कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
४७ | रूग्णसेवक 5-१- aa - कंत्राटी तत्वावर 
१५०००-४७६०० 
एकूण १३८४ ४६१ 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः ARS ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : ओपीओ-०३१६/प्र.क्र.१०४/पोल-३, 


दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र. 


"परिशिष्ट-ड" 


एका भारत राखीव बटालियन करिता येणारा अनावर्ती खर्चाचा तपशील 


अ.क्र. तपशील रक्‍कम रुपये 
१8. = 4] जमीन उभारणीचा खर्च २१५१ 
२. प्रशासकीय इमारतीचा खर्च ९५०९८५१२ 
३. रहिवाझी गाळ्यासंबंधी खर्च २८०७९४४२३ 
४. परेड मैदान व खेळाचे मैदान विकसीत करणे ३७००००० 
ष्‌. Fa एका बटालियनसाठी २०१९०६५० 
६. क्लोदींग वर्ग-४ कर्मचाऱ्यासाठी ७५९५२० 
७ जडसंग्रह साहित्य ५६५४८५० 
८. कन्टीनवरील खर्च ९८८५० 
९. जडसंग्रह साहित्य (धोबीकरीता) ८१६०० 
१०. | ०, जडसंग्रह साहित्य (बारबरकरीत) २०३०४० 
१, | १. एका बटालियन मधील प्लाटुन्सला लागणारी भांडी ४८५७० 
१२. बटालियन कंपनीतील सेक्ानकरिता लागणारी भांडी २३६८० 
१३. तंबुसाठीचा खर्च ४७२०००० 
१४. प्रशिक्षणाचे साहित्य ५९२१६० 
१५. खेळाचे साहित्य ४८८५१ 
१६. gs पथकाचे साहित्य २०१५५० 
१७ ara ६२३८६३७० 
१८. दारुगोळा ११६८ 
१९. वाहनावरील खर्च १४७२: 
२०. मोटार परिवहन (साहित्य) ५६३६९० 
२१. Wireless Equipments ९६७०००० 
२२. बिनतारी संदेश विभाग व साहित्य ४५१३ 
२३ बिनतारी संदेश विभागासाठी लागणारे साहित्याचा अपेक्षित खर्च ४५१३०० 
२४. रुग्णालय विभाग अपेक्षित खर्च १३७९५० 
२५. भा.रा.ब. साठी पक्के रस्ते बांधणीसाठी अपेक्षित खर्च १५००००००० 
एकुण ८१७२७९२४३ 


उपरोक्त प्रमाणे भारत राखीव बटालियनसाठी प्रत्येकी रु.८१,७२,७९,२४२३/- (अक्षरी रु.ऐक्याएंशी 
कोटी बाहत्तर लाख एकोणऐंशी हजार दोनशे त्रेचाळीस फक्त) एवढा तर दोन्ही बटालियनसाठी एकुण 
रु.१६३,४५,५८,४८६/- ( अक्षरी रु.एकऱी त्र्येसष्ट कोटी पंचेचाळीस लाख अटठ्ठावन्न हजार चारडी शहाएऐंशी 
रुपये फक्त) इतका अनावर्ती खर्च येणार आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः ARS ३६१५/प्र.क्र.१२२/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक : ओपीओ-०३१६/प्र.क्र.१०४/पोल-३, 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र. 


"परिशिष्ट-इ" 
एका राज्य राखीव पोलीस बला करिता येणारा अनावर्ती खर्चाचा तपशील 

अ.क्र तपशील रक्‍कम रुपये 
१8. १ जमीन उभारणीचा खर्च ३५५००००० 
२. बांधकाम खर्च ७६६३९७१६ 
३. निवासस्थान खर्च २७९४२९९६९ 
४. परेड मैदान व खेळाचे मैदान विकसीत करणे ५२००००० 
षु. क्लोदींग बाबतचा खर्च १६१४९२०० 
६. क्लोदींग वर्ग-४ कर्मचाऱ्यासाठी ७५९५२० 
जडसंग्रह साहित्य ५६५४८५० 
; कन्टीनवरील खर्च ९८८५० 
९. जडसंग्रह साहित्य (धोबीकरीता) ८१६०० 
१०. | ०, जडसंग्रह साहित्य (बारबरकरीत) २०३०४० 
१, | १. प्लाटुन्सला लागणारी मेस भांडी खर्च ४८५७० 
१२. गटाच्या सेकानकरिता लागणारी भांडी २३६८० 
१३. तंबुसाठीचा खर्च ४७२०००० 
१४. प्रशिक्षणाचे साहित्य ६०१९९० 
१५. खेळाचे साहित्य ७६८२० 
१६. gs पथकाचे साहित्य २१७२५० 
१७ ara ६२३८६३७० 
१८. दारुगोळा ११६८७६७७ 
१९. वाहनावरील खर्च १४७२३०००० 
२०. मोटार परिवहन (साहित्य) ५८७६९० 
२१. वायरलेस उपकरणे Wa/Wireless Equipments ९६७०००० 
२२. बिनतारी संदेश विभाग व साहित्य १४३६००० 
२३. रुग्णालय विभाग साहित्य खर्च १३७९५० 
२४. पक्के रस्ते बांधणीसाठी अपेक्षित खर्च १५००००००० 
एकुण ८१०१९७४८२ 


उपरोक्त प्रमाणे राज्य राखीव पोलीस बलाच्या ०१ गटासाठी रु.८१,०१,९७,४८२/- (अक्षरी 
रु. एक्याऐंशी कोटी एक GA GAA हजार ARI Baht फक्त) एवढा अनावर्ती खर्च येणार 
आहे. 


REREKEKEEK 


पृष्ठ १३ पैकी 93 


